नायब तहसीलदार, “गट-ब” संवर्गातील ९६ 
परिविक्षाधीन उमेदवारांकरीता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- इएसटी-२०२२/प्र.क्र.०१/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२०/०२/२०१६. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.3७/ 
सीपीटीपी-ब, दि.२४/१२/२०२१. 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेश क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.३७/ 
सीपीटीपी-ब, दि. २९/१२/२०२१. 


प्रस्तावना:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.०२ दि.२४/१२/२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ च्या अंतीम निकालान्वये शिफारसप्राप्त ठरलेल्या गट “ब” संवर्गातील उमेदवारांच्या 
प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक सूचना विहीत केलेल्या आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे प्रतिवर्षी सरळ सेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-ब संवर्गातील उमेदवारांसाठी 
वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यानुसार राज्य सेवा 
(मुख्य) परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस 
केलेल्या परिविक्षाधीन नायब तहसीलदार “गट-ब” संवर्गातील प्रशिक्षणासाठी हजर झालेल्या 
एकूण ९६ उमेदवारांचे प्रशिक्षण दिनांक १७/०१/२०२२ पासून सुरु होत आहे. त्यानुषंगाने नायब 
तहसिलदार गट-ब संवर्गातील ९६ परिविक्षाधीन उमेदवारांसाठी दोन वर्षाकरीता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०१९ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या व 
सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
परिविक्षाधीन नायब तहसिलदारांसाठी “ गट-ब ” संवर्गातील ९६ अधिसंख्य पदांना दिनांक १७ 
जानेवारी,२०२२ ते दिनांक १७ जानेवारी, २०२४ या कालावधीकरीता शासन मान्यता देत आहे. 

२. सदरहू परिविक्षाधीन नायब तहसीलदार यांच्या दिनांक १७ जानेवारी,२०२२ ते दिनांक १७ 
जानेवारी, २०२४ या कालावधीतील अधिसंख्य पदाच्या वेतनावरील होणारा खर्च परिविक्षाधीन 
उमेदवार जिल्हानिहाय प्रशिक्षणासाठी वर्ग केलेल्या जिल्ह्याकरिता “मागणी क्र. सी-१, 2043- 
जिल्हा प्रशासन (००)(०९३) जिल्हा आस्थापना (०१) सर्व साधारण आस्थापना (०१(०१) आयुक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र.०१/ई-८ 


कोकण (२०५३ ००२८)/ आयुक्‍त नाशिक (२०५३ ००४६)/ आयुक्त पुणे (२०५३ ००६४)/ आयुक्‍त 
अमरावती (२०५३ ००८२)/ आयुक्त नागपूर (२०५३ ०१०८)/ आयुक्त औरंगाबाद (२०५३ ०१२६) या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि- २०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२०/०२/२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१२०१५५०३५२६१९ असा आहे. 


उक्त शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Atul Ashok 
Kode 


Digitally signed by Atul Ashok Kode 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Revenue 
and Fore artment, postalCode=400032, 


st=Mahi ra, 
2.5.4.20=a12403ed93b05957cb29b7e95265d3ac52d36 
6233b80405514f23a879132aeec, cn=Atul Ashok Kode 
Date: 2022.01.31 17:33:15 +05'30° 


(अतुल कोदे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. विभागीय आयुक्त (सर्व) 
. जिल्हाधिकारी (सवी 

. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 

. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 


पेट्रोल पंपाजवळ, अमरावती रोड, नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी,(स्वी 

. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. 
१०. 


वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( सीपीटीपी-ब), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
११.सह सचिव / उप सचिव (कार्यासन ब-१/ ई-९) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई - ३२. 
१२.निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई § ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


